जिल्हा विकास आराखडा 
(District Strategic Plan) तयार 
करण्यासाठी विविध स्तरावर 
समित्यांचे गठन करणे तसेच 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. : डिएपी - १०२३/प्र.क्र.९८/का.१४८१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा :- नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डिएपी - १०२३/प्र.क्र.९८/का.१४८१, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी “जिल्हा विकास आराखडा” (District Strategic plan) 
तयार करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. जिल्हा विकास आराखडा तयार करणे व त्याला गुणात्मक 
सहाय्य देणे यासाठी नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डिएपी - १०२३/ प्र.क्र.१९८/का.१४८१, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ अन्वये जिल्हा व राज्यस्तरावर विविध समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या 
आहेत. तथापि विविध यंत्रंणाकडून / घटकांकडून झालेल्या मागणीनुसार तसेच जिल्हा विकास 
आराखडयाचे कामाचे स्वरुप विचारात घेऊन जिल्हा स्तरीय कार्यकारी समितीचे सदस्य सचिव 
म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या ऐवजी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना सदस्य सचिव 
म्हणून नेमणूक करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा विकास आराखडा तयार करणे व त्याला गुणात्मक सहाय्य देणे यासाठी शासन 
निर्णय क्रमांक डिएपी - १०२३/प्र.क्र.९८/का.१४८१, दिनांक २० एप्रिळ, २०२३ अन्वये स्थापन 
करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीमध्ये (District Level Executive Committee) 
निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचेएवजी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना सदस्य सचिव म्हणून 
नेमण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी हे सदर समितीमध्ये सदस्य म्हणून 
राहतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः : डिएपी - 1023/प्र.क्र.98/का.१४८१ 


२. 


प्रति, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८०३११३१०१०३१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


S A NJ E EV Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


PARTMENT, postalCodi 


DE |e=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b2040f8afaeSb15468c26cd79b1393381092c74fb3501bf56 
HARISHCHANDRA =" 
pseudonym=457F 70F5FA4DEA10E909A007981 CEAFOF1C5A45D, 
rialNumber=F955EDB9F98089D5B84355354FDE7CA 14F577C3C2B 


DHURI SEDO वला ANE) म egg 
(सं.ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

विभागीय आयुक्त (सर्व) 

जिल्हाधिकारी (सर्व) 

आयुक्‍त, महानगर पालिका (सवी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव 


. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 
. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (सवी 

. निवासी उपजिल्हाधिकारी (सर्वी 

. जिल्हा नियोजन अधिकारी (सर्व) 

. उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय (सवी 

. निवड नस्ती, का-१४८१, नियोजन विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


